“महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन--मित्रर 
(Maharashtra Institution for Transformation- 
MITRA)” या संस्थेकरीता “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.१४/का.१४४४-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा : १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र.नीतिआ २०२२/प्र.क्र.३७ (भाग-१)/का-१४१२, 
दिनांक ११.११.२०२२. 
2) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र.नीतिआ २०२२/प्र.क्र. ५११/का-१४१२, 
दिनांक ०५.१२.२०२२. 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र. नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.१४/का.१४४४-अ, 
दिनांक 03.90.2023. 
४ शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र.नीतीआ-२०२३/प्र.क्र.१४/का.१४४४-अ, 
दिनांक २१.११.२०२३ 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त नमूद वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये नियोजन विभागाच्या 
नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूजान फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान -मित्र* (Maharashtra Institution for 
Transformation- MITRA) ची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच उपरोक्त वाचा क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये --मित्र” संस्थेच्या खर्चासाठी नवीन लेखाशीर्ष सुरु करण्यात आले आहे. उपरोक्त नमूद 
वाचा क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये --मित्र“« या नवनिर्मित संस्थेच्या खर्चाची देयके पारित होण्याच्या 
दृष्टीने, सदर संस्थेकरीता कक्ष अधिकारी (रोख शाखा कार्यासन-१४२२) यांना -आहरण व संवितरण 
अधिकारी* व उप/सह सचिव (कार्यासन-१४४४-अ) यांना -नियंत्रक अधिकारी" म्हणून पुढील आदेश 
होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात घोषित करण्यात आले होते. उपरोक्‍त वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये 
मित्र संस्थेकरिता “आहरण व संवितरण अधिकारी” व “नियंत्रक अधिकारी” घोषित करण्यात आले आहे. 


आता -मित्र* संस्थेच्या आस्थापनेवरील कक्ष अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची तसेच नमूद वाचा क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयातील तात्पुत्या स्वरुपात केलेली केवळ -आहरण व संवितरण अधिकारी* म्हणून घोषित केलेली 
बाब रद्द करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन8मित्र* या संस्थेकरीता -मित्र* संस्थेच्या 
आस्थापनेवरील कक्ष अधिकारी (वेतनश्रेणी एस-२० - रु.५६१००-१७७५००) यांना -आहरण व संवितरण 
अधिकारी * म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त नमूद वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये --मित्र« या संस्थेकरीता केवळ संशोधन 
अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केल्याची बाब याद्वारे रद्द करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.१४/का.१४४४-अ 


३. “आहरण व संवितरण अधिकारी” यांना केवळ, मागणी क्रमांक : ओ-०७, प्रधान लेखाशीर्ष ३४५१ 
&$सचिवालयीन आर्थिक सेवा अंतर्गत गौण लेखाशीर्ष “महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन- 
fae (३४५१ए१२६) (कार्यक्रम) या लेखाश्रीर्षाखाली वितरीत अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून, --मित्रर 
संस्थेच्या खर्चाची देयके पारित करता येतील. --मित्र« या संस्थेव्यतिरिक्‍त अन्य देयके कोषागारातून 
आहरीत करता येणार नाहीत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१९१३३९९६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या AAT व नावाने 


Digitally signed by NANDKUMAR GANGARAM RAUT 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2364c4585e9e2f4e1a3eb4e4ad8e29fd 1 1241a0ac1929b933f28F 
39d2906d 11, postalC 


GANGARAM RAUT यादव णा व हो 
(नंदकुमार राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान 8 मित्र, निर्मळ भवन, 
पाचवा मजला, नरिमन पाईट, मुंबई-४०० ०२१. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

७. कार्यासन-१४२१ (आस्थापना) व कार्यासन-१४२२ (रोख शाखा), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान 8 मित्र», निर्मल भवन, पाचवा मजला, 
नरिमन पाईट, मुंबई-४०० ०२१. 

९. निवडनस्ती (का-१४४४-अ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


